RNI No.MAHBIL / 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

एक - मध्य उप -विभाग 


भाग 


वर्ष ४ , अंक २७ ] 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० [ पृष्ठे ५१,किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 19th June 2018 


NOTIFICATION 


No. SPP-2018/ U.O.R.38 / D - XIV . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No. II of 1974 ), the Government of 
Maharashtra hereby Appoint Adv . Pradip D. Gharat , Mumbai as “ Special Public Prosecutor" for 
conducting the case arising out of E.O.W. C.R. No. 107/2016 ( C.R.570 /2016 , registered at Borivali 
Police Station, Mumbai) pending before Special Designated Session Court , Mumbai. 

2. The fees of Adv. Pradip D. Gharat, Special Public Prosecutor shall be paid by Home 
Department as per the proposal approved by this department . 

3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra 
Law Officers ( Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules, 1984 . 

4. The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning any 


reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 


Section Officer . 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ 


२ 


. 


नाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ मे २०१८ 

अधिसूचना 
बॉम्बे सिटी सिव्हील कोर्ट अॅक्ट , १ ९ ४८ . 

क्रमांक संकिर्ण. २०१८ / ८२६ / प्र.क्र .३४ / कार्या.६.- Bombay City Civil Court Act, 1948 ( XL of 1948 ) sub-section 
( 1) of Section 8 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र 
शासन , नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर खालीलप्रमाणे नियुक्त्या करीत आहे : 
अ.क्र . 

पदोन्नतीचे पदनाम 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ श्री . एस . एस . पुरेकर , अतिरिक्त प्रबंधक ( दिवाणी ) 

प्रबंधक (दिवाणी ) 
२ श्रीमती के . आर. देसाई , प्रबंधक ( सत्र ) 

अतिरिक्त प्रबंधक (दिवाणी ) 
कुमारी एस. एस . ढाकणे, अतिरिक्त प्रबंधक ( सत्र ) 

अतिरिक्त प्रबंधक (दिवाणी ) 
श्रीमती एस. डी . सावंत , अतिरिक्त प्रबंधक ( सत्र ) 

प्रबंधक ( सत्र ) 
श्री . बी . आर. दप्तारे, उप प्रबंधक 

प्रबंधक ( सत्र ) 
श्री . ओ. डी . सिंगारे, उप प्रबंधक 

अतिरिक्त प्रबंधक ( सत्र ) 
श्रीमती एस . एस . सिंगासने , उप प्रबंधक 

अतिरिक्त प्रबंधक ( सत्र ) 
श्री . एस . एन . रेडीज , सहायक प्रबंधक 

उप प्रबंधक 
श्री . एम . एस . भोसले , सहायक प्रबंधक 

उप प्रबंधक 
१० श्रीमती एस . एस . सनये , सहायक प्रबंधक 

उप प्रबंधक 
११ श्रीमती व्ही . व्ही . संसारे , सहायक प्रबंधक 

उप प्रबंधक 
१२ श्रीमती एस . ओ. चिंदरकर , सहायक प्रबंधक 

उप प्रबंधक 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . श्या . कलोती, 
शासनाचे सहसचिव . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जून २०१८ 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक जीपीए. १४१५ / प्र.क्र .४१/ का .१४ . - शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक १४ जून २०१८ मधील परिच्छेद १ मध्ये अ.क्र . (१ ) 
येथील उमेदवाराचे नाव , “ अॅड . प्रिती विलास दिघीकर ” ऐवजी “ अॅड. प्रिती विलास डिग्गीकर ” असे वाचण्यात यावे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १ ९ ४० 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ जून २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एजीपी . ४८१५ / प्र.क्र .४६२/ का.१४.- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम 
२४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार सत्र न्यायालय , 
मुंबई येथे खालील विधि अधिकाऱ्यांच्या अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 
१५ जून २०१६ अन्वये २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या : 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


अॅड . प्रभाकर शांताराम तावडे 


२ 


अॅड . विना विजय शेलार 


अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


३ 


अॅड . संजना सोमनाथ शर्मा 


४ 


अॅड . अश्विनी अविनाश रायकर 


५ 


अॅड. विनोद दिनकर मोरे 
अॅड . गीता नवलकिशोर शर्मा 


६ 


७ 


८ 


अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


अॅड . रत्नावली हिरामण पाटील 
अॅड . ज्योती मदन सावंत 
अॅड . सुनिल डॉमनिक गोन्साल्विस 
अॅड . शंकर नामदेव इरांडे 
अॅड . गीता श्रीकृष्णा नय्यर 
अॅड . दिपक 

मधुकर 

लाडे 
अॅड . विजय चिंतामणी मालणकर 
अॅड. मोहम्मद इक्बाल सोलकर 
अॅड . संजय एकनाथ सोष्टे 
अॅड . सुलभा 

श्रीनिवास जोशी 
अॅड . रुपश्री शामलाल कनोजिया 
अॅड. सुमेश साहिबराय पजवाणी 
अॅड . मंगेश सदाशिव अरोटे 
अॅड . जयसिंग विष्णु देसाई 
अॅड . उषा शिवराम जाधव 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


२० 


२१ 


२२ 


अॅड . पंकज रामचंद्र चव्हाण 


२३ 


२४ 


अॅड. पुर्णिमा मफतलाल चौहान 
अॅड . रविंद्रकुमार चंद्रभान सावळे 
अॅड . हरगुण जगत रायसिंघाणी 
अॅड. राकेश विश्राम तिवारी 


२५ 


२६ 


अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 


२. वरील विधि अधिकाऱ्यांच्या सदर नियुक्तीस दिनांक १५ जून २०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे 
पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. तसेच अॅड . लतिका रूपेश बेलिंगडे, अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता यांच्या नियुक्तीस दिनांक १५ जून २०१८ 
पासून पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल 
तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

४. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९ ८४ यामध्येदिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
५. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ जून २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एजीपी. ४८१५ / प्र.क्र.४६२ / का.१४.- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 
२४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार नगर दिवाणी 
न्यायालय, मुंबई करीता खालील विधि अधिकाऱ्यांच्या सहायक सरकारी वकील पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक १५ जून २०१६ व 
दिनांक ८ जुलै २०१६ अन्वये २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. 


अ.क्र . 


विधि अधिकाऱ्याचे नाव 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


२ 


अॅड . सचिन जयराम कदम 
अॅड. सुरज शांताराम कुडाळकर 
अॅड.अमित श्रीमंत कापसे 


सहायक सरकारी वकील 
सहायक सरकारी वकील 
सहायक सरकारी वकील 


३ 


२. सदर नियुक्तीस दिनांक १५ जून २०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९ ८४ यामध्येदिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
४. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर, 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १ ९ ४० 


५ 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ जून २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक एपीपी. ४२१५ / प्र.क्र .५३/ का.१४.- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम 
२४ ( १) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १ ९ ८४ च्या नियम १३ नुसार उच्च न्यायालय, अपील शाखा, 
मुंबई येथे अॅड. अविनाश कामखेडकर यांची अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर आदेशाच्या दिनांकापासून 
पुढील दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

२. ॲड. अविनाश कामखेडकर यांना शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ अन्वये सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त 
सरकारी अभियोक्ता या पदावर दिलेल्या नियुक्तीचे आदेश अधिक्रमित करून उपरोक्तप्रमाणे अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी 
अभियोक्ता या पदावर नव्याने नियुक्ती देण्यात येत आहे . 

३. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९८४ यामध्येदिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील. 
४. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ जून २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी . ३८१५ /प्र.क्र .३६४ / का.१४.- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १ ९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 
२४ ( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार ठाणे जिल्हा व 
सत्र न्यायालयाकरिता अॅड. श्रीमती रचना रविंद्र भोईर यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर शासन 
अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . 

सदर नियुक्तीस दिनांक २४ जून २०१८ पासून पुढील सहा महिन्यांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतचा कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील. 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर, 
शासनाचे अवर सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


नगरविकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ जून २०१८ . 
क्रमांक टिपीएस . १८१८ / अनौसं /१३/ प्र.क्र .१०५ /१८ / नवि -१३.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा केलेला आहे.) चे कलम ४० च्या पोटकलम १ क अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे 
प्रकरण ६ च्या तरतुदी लागू आहेत असे कोणतेही क्षेत्र व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास हस्तांतरण करण्यात आलेले शासकीय जमिनीचे क्षेत्र , 
या क्षेत्राकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ ( यापुढे यांचा उल्लेख “ उक्त महामंडळ असा केलेला आहे.) हे विशेष नियोजन प्राधिकरण 
असेल असे मानण्यात आलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने त्यांची विकास नियंत्रण नियमावली (यापुढेयाचा उल्लेख “ उक्त विनियम ” असा केलेला आहे.) सुधारित 
केलेली आहे आणि ज्यास शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टिपीबी. ४३०८ / ४६५ / प्र.क्र .६४ / ०८ / नवि -११, दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०० ९ अन्वये मंजुरी दिलेली असून ती दिनांक २४ सप्टेंबर २०० ९ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक माऔधो-२०१६/ प्र.क्र .२२१/ उद्योग-२, दिनांक १४ 
फेब्रुवारी २०१८ अन्वये महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पार्क धोरण -२०१८ जाहीर करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये शासनाने २०० % पर्यंत अतिरिक्त चटई क्षेत्र 
निर्देशांक, अतिरिक्त जमीन आच्छादन, झोन निर्बधांमध्ये शिथिलता, उंचीच्यानिर्बधांमध्ये शिथिलता इ. अनुज्ञेय करणेचा निर्णय घेतलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पार्क धोरण -२०१८ ची परिणामकारक रितीने अंमलबजावणी होण्यासाठी काही नवीन तरतुदी सोबतच्या 
परिशिष्ट “ अ ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उक्त नियमावलीमध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. असे शासनाचे मत झालेले होते ( यापुढे यांचा उल्लेख 
उक्त फेरबदल 

असा केलेला आहे .) ; 
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७( १ कक ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासन याद्वारे वर नमूद “ उक्त फेरबदल 
प्रस्तावासंदर्भात आम जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात काही सूचना/ हरकती 
असल्यास त्या त्यांनी नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सहसंचालक, नगररचना, कोकण 
विभाग, रुम नं .३०५, ३ रा मजला, कोकण भवन , सी.बी.डी. बेलापूर , नवी मुंबई ४०० ६१४ , यांच्याकडे लेखी स्वरुपात पाठवाव्यात . सहसंचालक , 
नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांना प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकती अनुषंगाने सुनावणी देण्याकरिता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३७( १ कक ) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव शासनास सादर करण्याकरिता उक्त अधिनियमातील कलम १६२ (१) अन्वये अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

टीप.- ( अ) प्रस्तुतची सूचना त्यासोबतच्या प्रस्तावित फेरबदलासह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
खालील कार्यालयात उपलब्ध करण्यात यावी : 

(१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , उद्योग सारथी, महाकाली गुंफा रोड , अंधेरी ( पूर्व) , 
मुंबई-४०० 

४०० ० ९ ३ . 

( २) सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग , रुम नं . ३०५ , ३ रा मजला, कोकण भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई ४०० ६१४ . 
( ब ) सदरहू सूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. ( कायदे व नियम ) या वेबासाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


११ 


" 


. 


ANNEXURE - A 


(Accompaniment the Government notice TPS - 1818 /UOR / 13 /C.R.- 105 / 18 /UD - 13 , 

dated the 13th June 2018.) 
The following regulation is proposed to be added as regulation No.18.5 (A ) in revised development 
control regulation ofMIDC to allow Integrated Logistic Park /Logistic Park with special concessions 
as mentioned in Maharashtra Logistics Parks Policy - 2018 published vide Government resolution 
No. माऔधो-१ ९१६ /प्र.क्र . २२१ / उद्योग-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ . 


Regulation No.18.5 (A ): Regulation for allowing Integrated Logistic Park /Logistic Park 
(a ) Activities Constituting Logistic Park : 

A Logistic Park can include the following activities. ( The list is indicative) : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


0 


0 


( i) Logistic services : 

Cargo aggregation / segregation 
Sorting , grading, packaging / repackaging , tagging / labelling 
Distribution / Consumer Distribution . 
Inter -model transfer ofmaterial and container . 
Open and closed storage 
Ambient condition storage for transit period . 
Custom bonded warehouse 
Container freight station 
Container terminals 
Material handling equipment facilities for efficient movement and distribution of Semi- finished 

or finished products . 
( ii) Infrastructure : 

Internal roads, 
Power line , 
Communication facilities , 
Internal Public Transportation System , 

Water distribution and water augmentation facilities, 
O Sewage and drainage lines , 

Effluent treatment and disposal facilities , 
Fire Tenders arrangements 

Parking 
( iii) Business and Commercial facilities : 

Dormitories 
Guest Houses 
Canteen 
Medical Centre . 
Petrol Pump 
Banking and Finance 
Office Space 
Hotel 

Restaurants 
o Hospital / Dispensary 

Administration Office . 
( iv ) Common Facilities : 
0 Weight Bridge 

Skill Development center 
o Computer Center 

Sub Contract exchange 
Container freight station 

Production Inspection Center 
0 Repair workshop for vehicles & production machinery in the park . 

The Department of Industries , Government of Maharashtra may revise the list of permissible 
activities from time to time as per requirement of the sector . 
(b ) Procedure for Development of Logistic Parks : 

Private land owner or developer appointed by them or Lease Owners of MIDC Land with 
minimum 30 years of balance lease period of MIDC or lands acquired by the MIDC under MID 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


Act , 1961 for the purpose of joint venture Logistic Parks shall be notified by the MIDC after receiving 
a proposal from the applicant. Notwithstanding anything contained in the Development Plan or the 
Regional Plan , upon such notification , such area shall be automatically changed & the area will be 
available for development of Logistic Park subject to payment of premium as applicable for zone 
conversion . 
( c ) (i) Integrated Logistics Park ( ILP ) : 

An “ Integrated Logistics Park ” will be defined as one that is spread over a minimum of 5 acres of 
land and having minimum 15 meters wide access road . 

A minimum of 70 % of the total area notified as Integrated Logistic Park shall be used for 
providing logistic services (mentioned in clause--a (i) ] and up to 30 % of remaining area will be permitted 
for support services and common facilities mentioned in clause a ( iii ) and a (iv ). The increase in 
minimum area above 70 % (viz . 80:20 , 90:10 , but not 60:40 ) will be permitted automatically and no 
separate permission will be required from the department. Floating of FSI shall not be permissible 
from the area of industrial zone to the area of support services or vice versa ,but floating of FSI shall 
be permitted within the respective areas of industrial zone and support activity zone separately . 

The Integrated Logistic Park shall provide minimum infrastructure as mentioned in clause ( a ). 
Themandatory minimum infrastructure and Common Facilities will be as under, 

Infrastructure : 

Internal roads , 
Power line, 
Communication facilities , 
Water distribution and water augmentation facilities, 
Sewage 

and drainage lines, 
Effluent treatment and disposal facilities , 

Fire Tenders arrangements 
0 Parking 
Common Facilities : 

Dormitories 


Canteen 


O 


O 


Medical center 

Weight Bridge 
The parking and other essential services mentioned in clause a ( ii ) will be free of FSI. 

The Development of a notified Integrated Logistic Park shall be completed within 5 years from 
date of Letter of Intent (LOI) by Directorate of Industries . The extension to time limit upto a minimum 
of one year at a time and notmore than 3 times may be granted on merits. Directorate of Industries 
will be the registering agency for all integrated logistic parks . The procedure adopted for issue of 
letter of intent and registration would be in line with that adopted under the Integrated Industrial 
Area . The developer of Integrated Logistic Park will have to develop the infrastructure and create 
and maintain the facilities . Such facilities can be hired / leased / rented or put to own use by the 
Developer. 
( ii) Logistic Park (LP ) : 

Logistics Park / building with a minimum of 20000 sq . feet Built up Area with base FSI will be 
designated as Logistic Park (LP ). The 80 % of the total area notified as Logistic Park should be used 
for providing logistic services (mentioned in clause a (i)], and upto 20 % of the remaining area will be 
permitted for support services and common facilities mentioned in clause a ( iii) and a (iv ) excluding 
MCGM /PMC and TMC. Logistic Parks will be allowed applicable FSI or 1, whichever is higher. 

The Development of a notified Logistic Park shall be completed within 3 years from date of issue 
of Letter of Intent (LOI)by Directorate of Industries . The extension to time limit upto a minimum of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 


९ 


one year at a time and not more than 3 times may be granted on merits. Directorate of Industries will 
be the registering agency for all logistic parks. The procedure adopted for issue of letter of intent and 
registration would be in line with that adopted under the IT / ITES Policy 2015. The developer of 
Logistic Park will have to develop the infrastructure and create and maintain the facilities. Such 
facilities can be hired / leased / rented or put to own use by the Developer. 
( d ) Upto 200 % Additional FSI for Integrated Logistics Park & Logistics Park : 

For Integrated Logistic Parks & Logistic Park one or permissible basic FSIwhichever is more 
will be applicable to the lands included in industrial / commercial zones . Additional FSI upto 200 % 
will be admissible over the base FSI for development of Integrated Logistic Park & Logistics Park 
with or without premium as follows : 
Sr.No. Location of Parks (As defined under PSI 2013 ) 

Premium 
1 No industries district and Naxalism affected areas 

Nil 
2 Areas other than PMC , TMC, MCGM , Kalyan -Domibivali , 

Mira -Bhayender, Panvel, Ulhasnagar, Ambernath , Navi Mumbai 
Municipal Corporation , NID and NaxlismAffeetd Areas 

10 % 
3 PMC , TMC, MCGM , Kalyan - Dombivali, Mira - Bhayender, 

Panvel, Ulhasnagar, Ambernath , Navi Mumbai Municipal Corporation 15 % 
Note.— However premium charged will be limited upto the demand made by the developer for 
additional FSI. 


( e ) Higher Ground Coverage : 

Integrated logistic parks shall be allowed higher ground coverage upto 75 % (Subject to setback 
and fire safety regulations and existing FSI norms being followed ). 
( f) Relaxation in Zone Restrictions : 

Considering the need for logistic park for Agriculture , Industrial or even Commercial activities , 
logistic facilities will be permitted in any zone across the state . Excluding industrial zone, if there is 
need of zone conversion , then the zone conversion premium will be charged at 15 % of prevailing ready 
reckoner (ASR ) land rate . 
(g ) Relaxation in Height Restrictions : 

For Integrated Logistic Park & Logistic Park after taking into consideration the fire safety 
requirements , the height restrictions as per the provisions of the National Building Code on 
multi-level stacking for open container yards would be relaxed if applicable to ensure optimum 
space utilization . As per the capacity of the fire department & availability of road width maximum 
height of the building will be admissible upto 24 meters . 

In order to make logistic activities affordable the excess height of the floor as per the requirement 
will not be calculated /considered for additional FSI. The proposal for the floor details for each floor 
height and staking ofmaterial in the building ,will be placed before Empowered Committee under the 
Chairmanship of the Chief Secretary & operational guidelines will be issued only after approval of 
the committee . 

h ) The Maharashtra Industrial Development Corporation shall be the Special Planning Authority 
for such development across the state . The other aspects shall be as per Maharashtra Logistics Park 
Policy - 2018 published by Industry, Energy & Labour department vide Government resolution No. 
HTBITELT-388& /9.70. PPP/BELTT-2, ferich 28 Tart po ?C . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . म . पवार 
शासनाचे अवर सचिव. 


भाग एक ( म.उ.वि . )- २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya ,Mumbai 400 032. Dated : 13th June 2018 . 


Notice 


No.TPS - 1818 /UOR / 13 /C.R.105 / 18 /UD - 13. - Whereas, the Maharashtra Industrial 
Development Corporation is deemed to have been appointed as the Special Planning Authority 
(hereinafter referred to as the said Authority ”) , by virtue of the provisions of sub - section 
1A of section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ) over any area where Chapter VI of theMaharashtra Industrial 
Development Corporation Act, 1961 applies or any other area comprising government land 
transferred to theMaharashtra IndustrialDevelopment Corporation (hereinafter referred to 
as “ MIDC ” ) ; 

And whereas, the said Authority has revised the Development Control Regulations 
( hereinafter referred to as “ the said Regulation ” ) which have been sanctioned by the 
Government in the Urban Development Department vide Notification No.TPB /4308 /465 /CR 
64 /08 /UD - 11 , dated 31st August 2009 so as to take effect from 24th September 2009 ; 

And whereas , the Government in Industry , Energy and Labour Department has declared 
the Maharashtra s Logistics Parks Policy - 2018 vide Resolution No. HTBIETT-P02 & /7.96. PPP /BETH -2, 
dated 14th February 2018 , wherein the State Government has announced its decision to permit 
up to 200 % additional F.S.I. by charging premium ,Higher Ground Coverage , Relaxation in 
Zone Restrictions, Relaxation in height Restrictions etc ; 

And whereas, in accordance with the provisions of Maharashtra s Logistics Parks Policy 
2018 , it is necessary to carry out urgently a suitable modification to incorporate certain new 
regulations in the said regulations, which is more specifically described in the Annexure- A 
appended hereto (hereinafter referred to as “ the said modification ”) . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under section 37 ( 1AA ) of the said 
Act, the Government finds, it expedient to publish a Notice for the said modification thereby 
inviting suggestions / objections from the general public within a period of thirty days from 
the date of publication of this Notice . Suggestions / objections shallbe forwarded to the Joint 
Director of Town Planning, Konkan Division , having his office at Room No. 305 , 3rd Floor, 
Konkan Bhavan , CBD - Belapur, NaviMumbai 400 614 ,who is being appointed as an Officer 
under section 162 ( 1) of the said Act to hear suggestions/objections and to submit report to the 
Governement by completing the procedure as mentioned in section 37 ( 1AA ) of the said Act. 

Note .— ( A ) The Proposed modification shall be made available for inspection to the general 
public during office hours on all working days at the following offices : 

1. Chief Executie Officer , MIDC.Udyog Sarathi,Mahakali Caves Road , Andheri ( East ), 
Mumbai 400 093 . 

2. Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Room No. 305 , 3rd Floor , Konkan 
Bhavan , CBD -Belapur , Navi Mumbai 400 614 . 

( B ) This Notice shall also be published on the Government website www . maharashtra . 
gov.in (25126 a Fera ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


११ 


ANNEXURE - A 


Accompaniment the GovernmentNotice TPS- 1818 /UOR / 13 / C.R.- 105 /18 /UD - 13 , 

dated 13th June 2018 . 
The following regulation is proposed to be added as regulation No.18.5 ( A ) in revised development 
control regulation ofMIDC to allow Integrated Logistic Park / Logistic Park with special concessions 
as mentioned in Maharashtra Logistics Parks Policy - 2018 published vide Government resolution No. 
HIBITEIT-888& / 9.76 . PPP/ SET - 7, facich 28 Tart po? C. 


Regulation No.18.5 (A ): Regulation for allowing Integrated Logistic Park/Logistic Park 


(a ) Activities Constituting Logistic Park : 

A Logistic Park can include the following activities. The list is indicative ) 


( i) Logistic services : 

Cargo aggregation / segregation , 
Sorting , grading, packaging / repackaging , tagging / labelling , 
Distribution / Consumer Distribution , 
Inter -model transfer ofmaterial and container , 
Open and closed storage , 
Ambient condition storage for transit period , 
Custom bonded warehouse , 
Container freight station , 
Container terminals , 
Material handling equipment facilities for efficient movement and distribution of Semi 

finished or finished products . 
( ii) Infrastructure : 

Internal roads , 
Power line, 
Communication facilities , 
Internal Public Transportation System , 
Water distribution and water augmentation facilities , 
Sewage and drainage lines , 
Effluent treatment and disposal facilities , 
Fire Tenders arrangements , 

Parking , 
( iii) Business and commercial facilities : 

Dormitories , 
Guest Houses, 
Canteen , 
Medical Centre , 
Petrol Pump, 
Banking and finance , 
Office Space , 
Hotel, 
Restaurants , 


O 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ अ 


O 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 
o Hospital / Dispensary 

Administration Office . 
( iv ) Common Facilities: 
o Weight Bridge 

Skill Development Center 
Computer Center 
Sub Contract exchange 
Container freight station 
Production Inspection Center 

Repair workshop for vehicles & production machinery in the park . 

The Department of Industries , Government ofMaharashtra may revise the list of permissible 
activities from time to time as per requirement of the sector . 
(b ) Procedure for Development of Logistic Parks : 

Private land owner or developer appointed by them or Lease Owners of MIDC Land with 
minimum 30 years of balance lease period of MIDC or lands acquired by the MIDC under MID Act, 
1961 for the purpose of joint venture Logistic Parks shall be notified by the MIDC after receiving a 
proposal from the applicant. Notwithstanding anything contained in the Development Plan or the 
Regional Plan , upon such notification , such area shall be automatically changed & the area will be 
available for development of Logistic Park subject to payment of premium as applicable for zone 
conversion . 
(c ) (i) Integrated Logistics Park (ILP ) : 

An “ Integrated Logistics Park ” will be defined as one that is spread over a minimum of 5 
acres of land and having minimum 15 meters wide access road . 

A minimum of 70 % of the total area notified as “ Integrated Logistic Park ” shall be used for 
providing logistic services (mentioned in clause -- a (i) ] and upto 30 % of remaining area will be permitted 
for support services and common facilities mentioned in clause a ( iii ) and a (iv ). The increase in 
minimum area above 70 % ( viz . 80:20 , 90:10 ,but not 60:40 ) will be permitted automatically and no 
separate permission will be required from the department. Floating of FSI shall not be permissible 
from the area of industrial zone to the area of support services or vice versa , but floating of FSI shall 
be permitted within the respective areas of industrial zone and support activity zone separately . 

The Integrated Logistic Park shall provide minimum infrastructure asmentioned in clause (a ). 
Themandatory minimum infrastructure and Common Facilities will be as under, 

Infrastructure : 

Internal roads, 
Power line , 
Communication facilities , 
Water distribution and water augmentation facilities , 
Sewage and drainage lines , 
Effluent treatment and disposal facilities , 
Fire Tenders arrangements 

Parking 
Common Facilities : 

Dormitories 
Canteen 

Medical Center 
o Weight Bridge 
The parking and other essential services mentioned in clause a ( ii ) will be free of FSI. 


O 


O 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


१३ 


The Development of a notified Integrated Logistic Park shall be completed within 5 years from 
date of Letter of Intent (LOI) by Directorate of Industries . The extension to timelimit upto a minimum 
of one year at a time and notmore than 3 times may be granted on merits. Directorate of Industries 
will be the registering agency for all integrated logistic parks . The procedure adopted for issue of 
letter of intent and registration would be in line with that adopted under the Integrated Industrial 
Area . The developer of Integrated Logistic Park will have to develop the infrastructure and create 
and maintain the facilities. Such facilities can be hired / leased / rented or put to own use by the 
Developer. 
(ii) Logistic Park (LP ) : 

Logistics Park / building with a minimum of 20000 sq . feet Built up Area with base FSI will be 
designated as Logistic Park (LP ). The 80 % of the total area notified as ‘Logistic Park’should be used 
for providing logistic services (mentioned in clause a (i)], and upto 20 % of the remaining area will be 
permitted for support services and common facilities mentioned in clause a ( iii ) and a ( iv ) excluding 
MCGM / PMC and TMC. Logistic Parks will be allowed applicable FSI or 1, whichever is higher. 

The Development of a notified Logistic Park shall be completed within 3 years from date of issue 
of Letter of Intent (LOI) by Directorate of Industries . The extension to time limit upto a minimum of 
one year at a time and notmore than 3 timesmay be granted on merits . Directorate ofIndustries will 
be the registering agency for all logistic parks. The procedure adopted for issue of letter of intent and 
registration would be in line with that adopted under the IT / ITES Policy 2015. The developer of 
Logistic Park will have to develop the infrastructure and create and maintain the facilities. Such 
facilities can be hired / leased / rented or put to own use by the Developer. 
( d ) Upto 200 % Additional FSI for Integrated Logistics Park & Logistics Park : 

For Integrated Logistic Parks & Logistic Park one or permissible basic FSIwhichever is more 
will be applicable to the lands included in industrial / commercial zones. Additional FSI upto 200 % 
will be admissible over the base FSI for development of Integrated Logistic Park & Logistics Park 
with or without premium as follows : 
Sr.No. Location of Parks (As defined under PSI 2013 ) 

Premium 
1 No industries district and Naxalism affected areas 

Nil 
2 Areas other than PMC , TMC, MCGM , Kalyan -Domibivali, 

Mira -Bhayender , Panvel, Ulhasnagar , Ambernath , Navi Mumbai 
Municipal Corporation , AID and NaxlismAffectd Areas 

10 % 
3 PMC, TMC , MCGM , Kalyan -Dombivali , Mira - Bhayender , 

Panvel, Ulhasnagar, Ambernath , Navi Mumbai Municipal Corporation 15 % 
Note.— However premium charged will be limited upto the demand made by the developer for 
additional FSI . 


( e ) Higher Ground Coverage : 

Integrated logistic parks shall be allowed higher ground coverage upto 75 % (Subject to setback 
and fire safety regulations and existing FSI normsbeing followed ). 
( f) Relaxation in Zone Restrictions : 

Considering the need for logistic park for Agriculture, Industrial or even Commercial activities, 
logistic facilities will be permitted in any zone across the state . Excluding industrialzone , if there is 
need of zone conversion , then the zone conversion premium will be charged at 15 % of prevailing ready 
reckoner (ASR ) land rate . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


( g ) Relaxation in Height Restrictions : 

For Integrated Logistic Park & Logistic Park after taking in to consideration the fire safety 
requirements , the height restrictions as per the provisions of the National Building Code on multi 
level stacking for open container yards would be relaxed if applicable to ensure optimum space 
utilization . As per the capacity of the fire department & availability of road width maximum height 
of the building will be admissible upto 24 meters . 

In order to make logistic activities affordable the excess height of the floor as per the requirement 
will not be calculated / considered for additional FSI. The proposal for the floor details for each floor 
height and staking of material in thebuilding , will be placed before Empowered Committee under the 
Chairmanship of the Chief Secretary & operational guidelines will be issued only after approval of 
the committee . 

(h ) The Maharashtra IndustrialDevelopment Corporation shall be the Special Planning Authority 
for such development across the state . The other aspects shallbe as per Maharashtra Logistics Park 
Policy - 2018 published by Industry , Energy & Labour Department vide Government Resolution No. 
HTZTETT-888€ / 7. $o. PP3/ BETT-2, GGhich 28 Tart po {C . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R.M. PAWAR , 
Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 


१५ 


. 


.. 


अ.क्र . 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
वाचावे. (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

१५६( २ ), दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ /प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी-४ / ना.पत / क.१५६ /प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था/ का.क.१५६/ १, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ.५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७/दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई यांचे दिनांक १० एप्रिल २०१८ 
रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क.१५६ /विजय को ./ २०१८ / १२३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या आदेशान्वये विजय को . ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
युवराज शंकर चव्हाण 

सहव्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी बृह.मुंबई, ठाणे , पुणे , नवी मुंबई , 

सातारा , रायगड, सांगली, कोल्हापुर 
अटी .. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हूकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


१ 


. 


- 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११ , २०१८/ आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “विजय को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज 
कार्यवाही करावी. 


वसूल करण्याची 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनामाच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of Process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी, २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 
दिनांक १३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
वाचावे. (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

१५६( २) , दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी-४ / ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क.१५६ /१, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तासगाव सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई यांचे दिनांक १७ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क .१५६/ तासगाव सह पत / २०१८ / १२५०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे, अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये तासगाव सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री सर्जेराव भाऊसाहेब यादव 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

सांगली, सातारा, अहमदनगर , 

बृहन्मुंबई 


. 


. 


: 


अ.क्र . 


१ 


अटी. 


- 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्यांच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च( Cost of process ) थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


. 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ तासगाव सहकारी पतसंस्था मर्यादित मुंबई " असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनामाच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
(Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकब 

कबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद 

दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


. 


पुणे , 
दिनांक १३ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


~ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १ ९ ४० १ ९ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे. ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ). 

( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक 

क्र . एडीएम १८४/ १५६( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( ३) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी-४ /ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा 

आदेश . 
( ६ ) या कार्यालयाचे जा.क्र .८ सआ/ वैधा . कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था सआ.५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती २०१७ , 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ८ ) या कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ / ८७२, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ९ ) कार्यकारी संचालक , दि बारामती सहकारी बँक लि ., बारामती, जि . पुणे यांचे दिनांक २६ मार्च २०१८ . 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका / १- स.आ ./ का.क .१५६/ बारामती बँक / वि . व. अ / १८ / ९ ३ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि बारामती सहकारी बँक लि ., बारामती, जि . पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज व वसुली 
बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . रविंद्र शिवाजीराव बनकर 

सरव्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा 
२ श्री . विजय हनुमंत जाधव उप सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . चंद्रकांत राजाराम महाडीक 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी पुणे जिल्हा 
श्री . धैर्यशील रामचंद्र काळे 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . विश्वास पोपटराव ढवाण 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 

काढून 

घेण्यात 


. 


अ.क्र . 


१ 


३ 


४ 


येतील. 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
अ -३, अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


भाग एक ( म.उ.वि . )- ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८/ आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 
( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ७) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, को - ऑप . बँक लि . ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे 
आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

( १२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी २०१७ मधील क्रमांक ४ कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली 
अधिकाऱ्यांनी करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली 
अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


पुणे , 
दिनांक ४ मे २०१८ . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १ ९ ४० २१ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क.१५६ / ११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा 

आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ८.सआ./ वैधा.कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६ , 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था / सआ.५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ८ ) चेअरमन,विठ्ठल रखुमाई अर्बन को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी , लि . भुसावळ , जि . जळगाव यांचे दिनांक १५ मार्च 
२०१८ व दिनांक २१ एप्रिल २०१८ चे पत्र . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ .५ / का.क .१५६ /विठठल पत / २०१८ / १५५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६(१ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्री विठ्ठल रखुमाई अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., भुसावळ, जि . जळगाव या संस्थेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम 
९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६(१) व १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
दिलीप दयाराम कोलते 

वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी जळगाव जिल्हा 
२ श्री . भरत सोपान बोंडे 

वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी जळगांव व नाशिक 
३ कु . डिंपल शरद कांबळे 

वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी 
कु . प्रिया संजय बहाटे वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी 

औरंगाबाद , 

बुलढाणा 
व सोलापूर . 


... 


अ.क्र . 


१ 


पुणे व ठाणे 


४ 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक योचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र .१ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “विठ्ठल रखुमाई अर्बन को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि . 
भूसावळ , जि . जळगाव " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा/ वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


. 


पुणे, 
दिनांक ८ मे २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १ ९ ४० 
सहकार आयुक्त व निबंधक , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
वाचावे. (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

१५६ ( २ ), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी-४ / ना.पत / क .१५६/ प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क.१५६ / १, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश. 
(६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ .५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) अध्यक्ष, श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. परिंचे, सासवड, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचे दिनांक १२ 
एप्रिल २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स.आ .५ / का.क .१५६/ श्रीनाथ कृपा ना . सह पत / २०१८ / ४४७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून , मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. परिचे, सासवड ता. पुरंदर, जि . पुणे या संस्थेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम 
९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . धर्माजी माणिकराव यादव 

सरव्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

रायगड जिल्हा 
मुख्य शाखा 
श्री . नामदेव जयसिंगराव खंगरे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
मुख्य शाखा 
श्री . योगेश विठठल महांगरे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
भोर 
श्री . मनोहर मोतीराम धुमाळ 

शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी मुंबई व ठाणे जिल्हा 
भेकराई नगर 


• . 


अ.क्र . 


२ 


३ 


४ 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून 
घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३, व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 


करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) थकबाकीदारांकडून वसुल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्रीनाथ कृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. परिंचे, 
सासवड ता . पुरंदर , जि . पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनामाच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of process ) दराने 

वसुल 

करावयाची रक्कम याशिवाय कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अमंलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करुन वसूल 

करावयाची असून सदर आदेशामध्ये 

नमूद कारणांसाठीच त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ /व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


इतर 


पुणे , 
दिनांक ८ मे २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 

२५ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे. (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

१५६ ( २ ), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ /ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण /०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क .१५६ / १ दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ .५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७/दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) चेअरमन , डॉ. मनिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या, उरुळी कांचन ता . हवेली जि . 
पुणे यांचे दिनांक ८ मार्च २०१८ व दिनांक २१ एप्रिल २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स.आ.५ / का.क .१५६/ डॉ . मनिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था / २०१८ /११४८.- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये डॉ. मनिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या, उरुळी 
कांचन , ता . हवेली, जि . पुणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . लक्ष्मण श्रीपती वाल्हेकर मुख्य व्यवस्थापक , वसुली अधिकारी 

पुणे 
मुख्य कार्यालय 
श्री . लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे 

शाखा व्यवस्थापक , 

वसुली अधिकारी 

अहमदनगर , बीड, सोलापूर , 
उरळीकांचन 

उस्मानाबाद, सातारा . 


: 


अ.क्र . 


( ५ ) 


१ 


२ 


३ 


श्री . सुनिल आबुराव तांबे 


विशेष वसुली अधिकारी, 


वसुली अधिकारी 


पुणे 


मुख्य कार्यालय 


अटी. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील,पुणे 
जिल्ह्याचे बाहेर जे वसुली अधिकार दिले आहेत ते संस्थेने दिनांक २१ एप्रिल २०१८ रोजीच्या यादीमधील प्रकरणांपुरते मर्यादीत राहतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 


करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


भाग एक ( म.उ.वि.) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८/ आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हूकुमनाम्यांच्या/ वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ डॉ . मनिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्या., उरुळी कांचन , ता . हवेली, जि . पुणे " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनामाच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

(१३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी, २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करुन वसुल 

करावयाची असून सदर आदेशामध्ये 

नमूद 

कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक/ वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


. 


पुणे , 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था (पतसंस्था), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे. (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

१५६( २ ), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४ / ना.पत / क.१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क .१५६ / १, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ /२०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश . 
( ६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ.५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहयोग को - ऑप. के . सोसा. लि . मुंबई, समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्यादित 
मुंबई यांचे दिनांक २६ एप्रिल २०१८ रोजीचे व त्यासोबतचा प्रस्ताव. 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क.१५६ / समर्थ रघुवीर पतसंस्था/ २०१८ / ११५०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्या, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . अशोक कृष्णा पाटील 

वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई, ठाणे 
श्री . अरुण भैरु मांडरे 

उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी पुणे, कोल्हापूर , सिंधुदुर्ग 


. 


अ.क्र . 


१ 


उप व्यवस्थापक 


२ 


अटी. 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून 
घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
भाग एक ( म.उ.वि .) - ४ अ 


. 


२८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११ , २०१८/ आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 
( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ समर्थ रघुवीर सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनामाच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही. 

(१३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी, २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करुन वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


. 


पुणे , 
दिनांक ८ मे २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १ ९ ४० २ ९ 

आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे. (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम ./ 

१८४/१५६( २), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल . १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी-४ / ना.पत / क .१५६ / प्रशिक्षण / ०५ , दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क .१५६ / १, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ मधील , दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ .५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री समर्थ सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई यांचे दिनांक १५ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क .१५६/ श्री समर्थ पत / २०१८ / ११५८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये श्री समर्थ सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . स्वप्निल सुरेश दोरुगडे सहायक वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, ठाणे तहसील , 

नवी मुंबई , 
प्रशासकीय विभाग, कोल्हापूर . 


१ 


पुणे शहर , 


अटी. 


~ 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , 

सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून 

घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 

ार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ -स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री समर्थ सहकारी पतसंस्था मर्या, मुंबई " असा फलक 
लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनामाच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

(१३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अमंलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल 

करावयाची असून सदर आदेशामध्ये 

नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 
दिनांक ८ मे २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


३१ 


. 


- 


. 


• . 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे. (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

१५६( २), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२०/ १५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / ना.पत / क .१५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ /पतसंस्था / का.क.१५६ / १, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील, दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ .५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/ २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , संतसागर नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक २७ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क.१५६/ संतसागर ना . पत / २०१८ / ११५ ९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये संतसागर नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ 

अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . केतन आत्माराम जगताप 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

नवी मुंबई, बृहमुंबई 
२ श्री . राकेश राजेंद्र काळे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

ठाणे, रायगड 
श्री . किरण रामचंद्र महांगरे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे 
( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्यांच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसुल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


१ 


३ 


- 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ संतसागर नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनामाच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या (Cost of process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी , २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अमंलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करुन वसुल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


. 


. 


पुणे, 
दिनांक ८ मे २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १ ९ ४० 


३३ 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

१५६( २), दिनांक १९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० / १५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / ना.पत / क .१५६ /प्रशिक्षण /०५ , दिनांक १३ जुलै २००५. 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ /पतसंस्था / का.क.१५६/ १ दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेरिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७/ दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माने मास्तर को ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई यांचे दिनांक १९ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ .५ / का.क.१५६ / माने मास्तर को / २०१८ / ११६० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल. खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये माने मास्तर को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई श्री जोतिर्लिंग सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम 
९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटींस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . रामचंद्र बबन पवार 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, ठाणे 
श्री . प्रदिप जयसिंग सोनावणे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे,सातारा, कोल्हापुर , सांगली 


. 


अ.क्र . 


१ 


२ 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान 

केलेले अधिकार तत्काळ काढून 

घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्यांच्या/ वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process) थकबाकीदारांकडून वसुल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा. 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


. 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर माने मास्तर को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . मुंबई असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनामाच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी , २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे. सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करुन वसुल 

करावयाची असून सदर आदेशामध्ये 

नमूद 

कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 
दिनांक ८ एप्रिल २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १ ९ ४० 


३५ 


. 


. 


अ.क्र . 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
वाचावे. (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / 

१५६( २), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५/ प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / ना.पत / क .१५६/ प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क .१५६ / १, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ मधील , दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा 

आदेश . 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / २०१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 
( ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री जोतिर्लिंग सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई यांचे दिनांक २३ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क .१५६ / जोतिर्लिंग सह पत / २०१८ / ११६१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये चंद्रप्रभा को - ऑप.के.सोसा., मुंबई, श्री ज्योतिर्लिंग सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मुंबई या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . सुनिल तानाजी पाटील वसुली व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, रायगड , 

ठाणे 

पुणे, सातारा , कोल्हापूर , सांगली 
अटी. 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास, सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्यांच्या / वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


. 


. 


भाग एक (म.उ.वि . ) - ५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर — श्री जोतिर्लिंग सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मुंबई असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनामाच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

(१३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास , वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 
दिनांक ८ मे २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


३७ 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / 

१८४/१५६( २ ), दिनांक १ ९ मार्च १९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ /प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४/ ना.पत / क.१५६ /प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क.१५६ /११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश. 
( ६) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र .८ - स.आ./ वैधा. कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/२०१६, 

दिनांक २४ जून २०१६ . 
( ७ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था / स.आ .५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती / २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
( ८ ) अवसायक शेणगाव अर्बन सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शेणगाव ता भुदरगड, जि . कोल्हापूर यांचे दिनांक २७ 
मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / स.आ.५ / का.क .१५६ / शेणगाव अर्बनपत / २०१८ / ११७१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
(पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये शेणगांव अर्बन सहकारी पतसंस्था मर्या., शेणगाव, ता . भुदरगड, जि . कोल्हापूर 
( अवसायनात ) या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी /कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरीता प्रदान 
करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री हमीद कुतुबुदिदन बागवान 

वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी कोल्हापुर व सिंधुदुर्ग जिल्हा. 


अ.क्र . 


१ 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास , सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 


~ 


येतील. 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्यांच्या/ वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) थकबाकीदारांकडून वसुल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

(६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ शेणगाव अर्बन सहकारी पतसंस्था मर्यादीत शेणगाव , 
ता . भुदरगड, जि . कोल्हापूर " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनामाच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of process ) दराने वसुल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही . 

( १३) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी, २०१७ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अमंलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करुन घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद 

दरानेच 
खर्चाची आकारणी करुन वसुल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे, 
दिनांक ८ मे २०१८ . 


डॉ . पी . एल. खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १ ९ ४० ३ ९ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे. (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम/ १८४ / 

१५६( २ ), दिनांक १ ९ मार्च १ ९ ६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र . १२० /१५- स, दिनांक २ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.बँका/ डी -४/ ना.पत / क.१५६ /प्रशिक्षण / ०५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.ना.पत / डी -४ / पतसंस्था / का.क.१५६ /११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र .८ -स.आ. / वैधा . कार्य व अवसा काम / कलम १५६/२०१६, दिनांक 

२४ जून २०१६ . 
( ७ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र.पतसंस्था / स.आ.५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१७, 

दिनांक १ जानेवारी २०१७ . 
(८ ) व्यवस्थापक, मलकापूर अर्बन को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मलकापूर , ता . शाहूवाडी जि . कोल्हापूर यांचे दिनांक 
२३ मार्च २०१८ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था/ स.आ.५ / का.क .१५६ / मलकापूर अर्बनपत / २०१८ /११७२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१५६ (१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये मलकापूर अर्बन को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मलकापूर , ता . शाहूवाडी , जि . कोल्हापूर 
या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार, खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . संजय श्रीपती बसरे 

वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी कोल्हापुर व रत्नागिरी जिल्हा 


अ.क्र . 


१ 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 


(२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १, २, ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
रोजीचे आदेशामध्ये नमूद प्रमाणेच हुकुमनाम्याच्या/ वसुली दाखल्यांच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) 

थकबाकीदारांकडून वसूल 
करणेबाबत दक्षता घ्यावी आणि त्याचा प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावा . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३, दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ मलकापूर अर्बन को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि ., मलकापूर 
ता . शाहूवाडी, जि . कोल्हापूर " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनामाच्या/ वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा 
खर्चाच्या ( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार 
नाही . 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी, २०१७ च्या परिपत्रकातील सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास, वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार 
प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


. 


. 


( १४ ) संस्थेने मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेदिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हूकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद 

दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल 

करावयाची असून सदर आदेशामध्ये 

नमूद 

कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन केल्यास संचालक मंडळ / व्यवस्थापक / वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. 


पुणे , 
दिनांक ९ मे २०१८ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १ ९ ४० 


४१ 


. 


आदिवासी विकास विभाग 
सन २०१८-१९ शैक्षणिक वर्ष वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया 


जाहीर आवाहन 
क्र.जाही.पत्र / २०१८ / प्र.क्र ./ का / ४ ( २) / ३२५ 


अर्ज भरावा . 


(१) राज्यात विभागीय , जिल्हा , तालुका व ग्रामीण स्तरावर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी 

आदिवासी विकास विभागाद्वारे शासकीय वसतिगृह योजना कार्यन्वीत आहे. 
( २ ) विभागीय व जिल्हा स्तरावर, तालुका व ग्रामीण स्तरावर इयत्ता ८ वी पासून पुढे शिक्षण घेणाऱ्या नवीन व जुन्या 

विद्यार्थ्यांनी शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी https://swayam.mahaonline.gov.in या संकेत स्थळावर 

ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करावयाची आहे . 
( ३) एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पेण , ता . पेण , जि . रायगड अंतर्गत रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा 

समावेश होतो . त्यामध्ये रायगड व रत्नागिरी येथील १३ वसतिगृहे कार्यरत आहेत. या वसतिगृहामध्ये ऑनलाईन 
प्रणालीद्वारे शैक्षणिक वर्ष सन २०१८-१९ करिता प्रवेश अर्ज https://swayam.mahaonline.gov.in या संकेत 

स्थळावर स्वीकारण्यात येत आहेत . 
( ४ ) नवीन व जुन्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरण्यापूर्वी वरील संकेतस्थळावर दिलेल्या User Mannual चे वाचन करावे 
व त्याआधारेच 

अचूक 
( ५ ) विद्यार्थ्यांनी सदर संकेतस्थळावर अर्ज भरण्याकरिता प्रथम नोंदणी ( Registration) करावी. नाव नोंदणी नंतर प्राप्त 

युजर आयडी व पासवर्डचा उपयोग करून अर्ज भरावा . प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी नवीन विद्यार्थ्यांनी Hostel Admission 

मधील New Admission हा पर्याय काळजीपूर्वक निवडावा. 
( ६ ) जे विद्यार्थी सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात ( जुने विद्यार्थी) प्रवेशित आहेत , अशा विद्यार्थ्यांनी चालू शैक्षणिक वर्षात देखील 

अर्ज भरणे आवश्यक आहे . याकरिता Hostel Admission यामध्ये Renew Hostel Admission हा पर्याय काळजीपूर्वक 

निवडून पुढील अर्ज भरावा . 
( ७) जुन्या विद्यार्थ्यांनी युजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्यासाठी https://swayam.mahaonline.gov.in या वेबसाईटच्या होम 

पेजवर FORGOT PASSWORD चा उपयोग करावा. यामध्ये आवश्यक ती माहिती भरून पासवर्ड रिसेट करून घ्यावा . 
( ८ ) वसतिगृह प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी विद्यार्थ्याने प्रथम महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेणे आवश्यक आहे. 
( ९) वसतिगृहासाठी अर्ज करताना ऑनलाईन प्रणालीमध्ये अपलोड करण्यासाठी सर्व कागदपत्रे ( उदा. मागील वर्षी मिळालेली 

गुण / 
गुणपत्रिका, जात प्रमाणपत्र क्रमांकासहित , टी.सी , चालू वर्षी प्रवेश घेतलेल्या शाळा / महाविद्यालयाचे बोनाफाईड /प्रवेश पावती, 
आधारकार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेतील आधार संलग्न खात्याचे पासबुक झेरॉक्स , वैद्यकीय दाखला व इतर आवश्यक कागदपत्रे 

विद्यार्थांनी सोबत बाळगावीत . 
( १० ) याबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित वसतिगृहास भेट द्यावी . उदा. अर्ज स्वीकारण्याचा कालावधी व इतर माहिती. 


प्रकल्प अधिकारी, 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 
पेण 

-रायगड, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, 
पहिला मजला, धरमतर रोड , रायगड बाजारजवळ , 
पेण , जि . रायगड, 
दिनांक १ जुलै २०१८ . 


आयुष प्रसाद ( भा.प्र.से. ), 

प्रकल्प अधिकारी , 
त्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 


पेण- रायगड . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - ६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १ ९ ४० 


आदिवासी विकास विभाग 
सन २०१८-१९ शैक्षणिक वर्ष 


पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम योजना प्रवेश प्रक्रिया 


जाहीर आवाहन 


( १) विभागीय व जिल्हा स्तरावर इयत्ता १२ वी नंतर पुढील उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या 

अनु . जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम योजना सन २०१६-२०१७ या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी 

विभागाद्वारे लागू केलेली आहे . 
( २ ) प्रकल्प अधिकारी , एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प पेण, ता . पेण, जि . रायगड या कार्यालयाचे अधिनस्त रायगड-रत्नागिरी 

व सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांचा समावेश होतो . 
( ३) रत्नागिरी शहर , रायगड ( अलिबाग ) शहर, सिंधुदुर्ग ( ओरस बुद्रुक ) व पनवेल महानगरपालिका या परिसरामध्ये कार्यरत 

महाविद्यालयामध्ये इ. १२ वी नंतर पुढे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमाती विद्यार्थी/विद्यार्थीनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम 

योजनेसाठी https://swayam.mahaonline.gov.in या योजनेसाठी अर्ज भरू शकतात . 
( ४ ) इ. १२ वी नंतरचे सर्व अभ्यासक्रमांसाठी निकाल लागल्यापासून १ महिन्याच्या आत https://swayam.mahaonline.gov.in 

या संकेत स्थळावर ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करावयाची आहे . 
( ५) नवीन विद्यार्थ्यांनी वरील संकेतस्थळावर अर्ज भरण्याकरिता प्रथम नोंदणी ( Registration ) करावे. नाव नोंदणी नंतर प्राप्त 

युजर आयडी व पासवर्डचा उपयोग करून अर्ज भरावा . योजनेमध्ये अर्ज भरण्यासाठी HOSTEL ADMISSION किंवा 

SWAYAM यापैकी SWAYAM हा पर्याय निवडून काळजीपूर्वक अर्ज भरावा. 
( ६) पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम योजना ग्रामीण अथवा तालुकास्तरावर शासन निर्णयानुसार तुर्तास तरी लागू नसल्याने ( कर्जत , 

सुधागड- पाली-, महाड, पेण , नेरळ ) तालुक्यातील ग्रामीण तसेच तालुकास्तरीय विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहासाठी अर्ज भरावा. 
( ७ ) जे विद्यार्थी सन २०१६-२०१७ व सन २०१७-२०१८ पासून योजनेमध्ये प्रवेशीत आहेत अशा सर्व विद्यार्थ्यांनी देखील सन २०१८ 

२०१ ९ याशैक्षणिक वर्षात देखील जुने विद्यार्थी म्हणून Renew Application मध्ये अर्ज भरणे आवश्यक आहे. 
( ८ ) स्वयम योजनेसाठी अर्ज करताना ऑनलाईन प्रणालीमध्ये अपलोड करण्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे उदा.मागील वर्षी मिळालेले 

गुणपत्रक , गुण , जात प्रमाणपत्र क्रमांकासहीत , टी.सी. चालू वर्षी प्रवेश घेतलेल्या महाविद्यालयाचे बोनाफाईड प्रवेश पावती, 
आधारकार्ड, राष्ट्रीयीकृत बँकेतील आधार संलग्न खात्याचे पासबुक झेरॉक्स व इतर आवश्यक कागदपत्रे विद्यार्थांनी सोबत 

बाळगावीत . 
( ९ ) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी शतींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे . 
अटी व शर्ती 

( १) विद्यार्थी /विद्यार्थ्यांनी हे अनुसूचित जमातीचे असावेत . 
( २) विद्यार्थ्यांकडे जात पडताळणी चे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे . 
( ३) विद्यार्थ्यांचे पालकाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २.५ लक्षाच्या आत असणे आवश्यक आहे. 
( ४ ) विद्यार्थ्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँक खाते असणे बंधनकारक आहे व सदर खाते आधार कार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. 
( ५ ) विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेली शैक्षणिक संस्था ज्या शहराच्या ठिकाणी आहेत . अशा शहरातील सदर विद्यार्थ्यांचे पालक रहिवाशी 

नसावेत . 
( ६ ) सदर विद्यार्थी इ. १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा , तथापि , एका विद्यार्थ्यास जास्तीत जास्त ७ वर्ष सदर योजनेचा 

लाभ घेता येईल . 
( ७ ) विद्यार्थांचे कमाल वय २८ वर्षांपेक्षा अधिक नसावे . 
( ८ ) आदिम जमातीच्या व अनुसूचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ प्राथम्याने देय राहील . 
( ९ ) विद्यार्थ्यांची संस्थेमधील / महाविद्यालयातील उपस्थिती ८० टक्के पेक्षा अधिक असणे आवश्यक राहील . 
( १० ) विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेल्या संस्था मान्यता प्राप्त महाविद्यालय / संस्थेमध्ये व मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यास प्रवेश 


- 


घेतलेला असावा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 


४३ 


. 


( ११ ) विद्यार्थ्यांने आदिवासी विकास विभागाच्या संगणक प्रणालीद्वारे ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक राहील . 
( १२ ) विद्यार्थ्यांस आदिवासी विकास विभागाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या वसतिगृहामध्ये मोफत 

प्रवेश मिळालेला नसावा. 
( १३ ) एका शाखेची पदवी मध्ये सोडून दुसऱ्या शाखेच्या पदवीसाठी प्रवेश घेतल्यास किंवा एका शाखेची पदवी /पदव्युत्तर अभ्यासक्रम 

पूर्ण झाल्यानंतर इतर शाखेच्या पदवी / पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यास सदर योजनेचा लाभ मिळणार नाही. 
( १४ ) केंद्र शासनाच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती करीता निश्चित करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सदर 

योजने अंतर्गत लाभ देण्यात येईल . तथापि, दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. 
( १५ ) सदर योजनेमध्ये विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थांनी फरवणूक केल्याचे आढळल्यास संबंधित विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्था कायदेशीर 

कारवाईस पात्र राहील. 


प्रकल्प अधिकारी , 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 
पेण- रायगड , कृषी उत्पन्न बाजार समिती, 
पहिला मजला, धरमतर रोड, रायगड बाजारजवळ , 
पेण , जि . रायगड , 
दिनांक १ जुलै २०१८ . 


आयुष प्रसाद ( भा.प्र.से. ), 

प्रकल्प अधिकारी , 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

पेण - रायगड. 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १ ९ ४० 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


CORRIGENDUM 


Read.-- (1) High Court Notification No.P and E / 395 /2018 , dated 8th June 2018 . 

No. P and E /431 /2018. – Substitute the Word "Commuted Leave ” for the period from 12th March 
2018 to 28th March 2018 in place of “Half Pay Leave " in High Court Notification No. P and E / 395/2018 , 
dated 8th June 2018 in respect of leave granted to Ms. R. C. Kale , Master and Assistant Prothonotary 
( Judl). 


Bombay, 
dated 22nd June 2018 . 


ANIRUDDHA M. CHANDEKAR , 

l/c Registrar , Original Side , 
Prothonotary and Senior Master, 

High Court, Bombay . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read .-- ( 1 ) Government Resolution L & JD No.HCT - 2003/( 138 ) III , dated 23rd July 2004 . 

( 2 ) Government Resolution L & JD No.HCT- 2009 Pra.Kra (141 )/Ka- 3 , dated 22nd October 

2010 . 


No. A - 1202 /2017. — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to 
grant encashment of earned leave of one month period to Shri S. N. Rukme, Judge , Family Court, Thane 
as provided under the Resolutions as referred above for the Block period of two years from 1st April 
2016 to 31stMarch 2018 subject to the decision of the Honourable Supreme Court of India in the pending 
1.A. 110/2002 filed by the Government of India . 


Bombay, 
dated 4th December 2017 . 


M. S. GUPTA , 

Registrar 
( Insp.ll). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 


४५ 


THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM / A - 185 / LEAVE /47/2017. — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai, is pleased to grant the 
following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name and Designation 

( 2 ) 


Period of Leave 

( 3 ) 


1 


2 


Shri L. A. Bidwai, 
Additional ChiefMetropolitan Magistrate , 
3rd Court, Esplanade , Mumbai. 
Shri A. P. Kulkarni, 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 
47th Court, Esplanade , Mumbai. 
Shri A. P. Kulkarni, 
Additional ChiefMetropolitan Magistrate , 
47th Court, Esplanade, Mumbai. 
Shri R.R.Khan , 
Metropolitan Magistrate , 
10th Court , Andheri,Mumbai. 
Smt. A. H.Kashikar, 
Metropolitan Magistrate , 
15th Court, Mazgaon ,Mumbai. 
Smt. A. H.Kashikar, 
Metropolitan Magistrate , 
15th Court,Mazgaon , Mumbai. 


4 days Earned Leave from 6th November 2017 to 
9th November 2017 with permission to prefix 
Sunday on 5th November 2017 . 
3 days Earned Leave from 6th November 2017 to 
8th November 2017 with permission to prefix sunday 
on 5th November 2017 . 
3 days Earned Leave from 13th November 2017 to 
15th November 2017 with permission to prefix 
sunday on 12th November 2017 . 
3 days Earned Leave from 31st October 2017 to 
2nd November 2017 . 


3 


4 . 


5 


2 days Commuted Leave on 11th October 2017 and 
12th October 2017 . 


6 


2 days Commuted Leave on 2nd November 2017 and 
3rd November 2017 with permission to suffix holiday 
on account ofGuru Nanak Jayanti on 4th November 
2017 . 


7 


2 days Commuted Leave on 30th October 2017 and 
31st October 2017 . 


Shri P.K. Deshpande , 
Metropolitan Magistrate , 
25th Court,Mazgaon ,Mumbai. 
Shri A. B. Shendge , 
Metropolitan Magistrate , 
26th Court, Borivali , Mumbai. 


8 


4 days Earned Leave from 15th November 2017 
to 18th November 2017 with permission to suffix 
Sunday on 19th November 2017 and also with 
permission to leave Head Quarter from 14th 
November 2017 ( A.O.H.) till 20th November 2017 
( B.O.H.). 
4 days Earned Leave from 25th October 2017 
to 28th October 2017 with permission to suffix 
Sunday on 29th October 2017 and also with 
permission to leave Head Quarter from 24th 
October 2017 (A.O.H .) till 30th October 2017 (B.O.H.). 
1 day Earned Leave on 8th November 2017 . 


9 


Shri S. B. Dige , 
Metropolitan Magistrate , 
44th Court, Andheri,Mumbai. 


10 


Smt. K. K. Shah , 
Metropolitan Magistrate , 
45th Court , Kurla ,Mumbai. 
Shri H. B. Sirsalkar, 
Metropolitan Magistrate , 
49th Court , Vikhroli , Mumbai. 


11 


9 days Earned Leave from 26th October 2017 to 
3rd November 2017 with permission to suffix holiday 
on account of Guru Nanak Jayanti on 4th November 
2017 and Sunday on 5th November 2017 and also 
with permission to leave Head Quarter from 25th 
October 2017 (A.O.H.) till 6th November 2017 
( B.O.H.). 
5 days Earned Leave from 6th November 2017 to 
10th November 2017 with permission to prefix 
Sunday on 5th November 2017 and to suffix 2nd 
Saturday and Sunday on 11th November 2017 and 
12th November 2017 respectively and also with 
permission to leave Head Quarter from 4th November 
2017 ( A.O.H.) till 13th November 2017 ( B.O.H.). 


12 


Shri V. I. Bhandari , 
Metropolitan Magistrate , 
51st Court ,Kurla , Mumbai. 


ATT (7.3.fa .)- 6 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 


Sr. No. 

( 1) 


Name and Designation 

( 2 ) 


Period of Leave 

(3 ) 


13 


Ms. R. D. Khedekar, 
Metropolitan Magistrate , 
52nd Court, Kurla , Mumbai. 


5 days Earned Leave from 30th October 2017 to 
3rd November 2017 with permission to prefix 
Sunday on 29th October 2017 and to suffix holiday 
on accountofGuru Nanak Jayanti on 4th November 
2017 and Sunday on 5th November 2017 and also 
with permission to leave Head Quarter from 28th 
October 2017 (A.O.H.) till 6th November 2017 
(B.O.H.). 
2 days Earned Leave on 26th October 2017 and 
27th October 2017 . 


14 


15 


Ms. T. N. Jadhav , 
Metropolitan Magistrate , 
53rd Court , Mulund, Mumbai. 
Ms. J. G. Punawala , 
Metropolitan Magistrate , 
54th Court,Mazgaon ,Mumbai. 
Shri D. P. Khandelwal, 
Metropolitan Magistrate , 
59th Court, Kurla , Mumbai. 


4 days Earned Leave from 23rd October 2017 
to 26th October 2017 . 


16 


17 


Shri R. S. Jambotkar, 
Metropolitan Magistrate , 
61st Court, Kurla , Mumbai. 


18 


Shri P. H.Karve , 
Metropolitan Magistrate , 
67th Court , Borivali , Mumbai. 


3 days Earned leave from 16th November 2017 to 
18th November 2017 with permission to suffix 
Sunday on 19th November 2017 and also with 
permission to leave Head Quarter from 15th November 
2017 (A.O.H.) till 20th November 2017 ( B.O.H.). 
3 days Earned leave from 1st November 2017 to 
3rd November 2017 with permission to suffix 
Holiday on account of Guru Nanak Jayanti on 4th 
November 2017 and Sunday on 5th November 2017 
and also with permission to leave Head Quarter from 
1st November 2017 ( A.O.H.) till 6th November 2017 
( B.O.H.). 
3 days Earned leave from 13th November 2017 to 
15th November 2017 with permission to prefix 2nd 
Saturday and Sunday on 11th November 2017and 
12th November 2017 respectively . 
3 days Earned leave from 13th November 2017 to 
15th November 2017 with permission to prefix 
Sunday on 12th November 2017 . 
3 days Earned leave from 1st November 2017 to 
3rd November 2017 with permission to suffix 
holiday on account of Guru Nanak Jayanti on 4th 
November 2017 and Sunday on 5th November 2017 
and also with permission to leave Head Quarter from 
31st October 2017 ( A.O.H.) till 6th November 2017 
( B.O.H.). 


19 


Shri H. L. Manwar , 
Metropolitan Magistrate , 
68th Court, Borivali ,Mumbai. 


20 


Shri P. M.Gupta , 
Metropolitan Magistrate , 
72nd Court, Vikhroli, Mumbai. 


On return from leave the above mentioned JudicialOfficers are re-posted to their respective posts . 

Certified under rule 39 exception 2 ( 2) (b ) (i) of M.C.S. (Pay ) Rules , 1981 that above JudicialOfficers would 
have continued to officiate in their respective post had they notproceeded on leave during the above period . 


Mumbai, 
dated the 18th November 2017 . 


S. R. YADAV , 
ChiefMetropolitan Megistrate , 

Esplanade, Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १ ९ ४० 


४७ 


THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE ,MUMBAI 
No. CMM /A -185 / LEAVE /48 /2017. — The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai, is pleased to grant the 
following Judicial Officers leave for the period mentioned against theirnames . 


Sr. No. 

(1 ) 


Name & Designation 

(2 ) 


Period of Leave 

( 3 ) 


1 . 


Ms. S. B. Joshi, 
AdditionalChiefMetropolitan Magistrate , 
2nd Court,Mazgaon ,Mumbai. 


8 days Earned Leave from 16th November 2017 to 
23rd November 2017 with permission to leave Head 
Quarter from 15th November 2017 (A.O.H.) till 24th 
November 2017 (B.O.H.) 


2 . 


Shri O.R.Deshmukh , 
Additional ChiefMetropolitan Magistrate , 
11th Court, Kurla ,Mumbai. 


4 days Earned Leave from 4th December 2017 to 
7th December 2017 with permission to prefix Sunday 
on 3rd December 2017 . 


3 . 


Shri O.R. Deshmukh , 
Additional ChiefMetropolitan Magistrate , 
11th Court , Kurla ,Mumbai. 


3 days Earned Leave from 11th December 2017 to 
13th December 2017 with permission to prefix Sunday 
on 10th December 2017 . 


4 . 


Shri T. A. Sandhu , 
Metropolitan Magistrate , 
6th Court , Mazgaon ,Mumbai. 


8 days Earned Leave from 27th November 2017 to 
4th December 2017 with permission to prefix 4th 
Saturday and Sunday on 25th November 2017 and 
26th November 2017 respectively and also with 
permission to leave Head Quarter from 24th November 
2017 (A.O.H.) till 5th December 2017 (B.O.H.) 


5 . 


Shri V. A. Karande , 
Metropolitan Magistrate , 
48th Court , Andheri, Mumbai. 


8 days Earned Leave from 15th November 2017 to 
22nd November 2017 with permission to leave 
Head Quarter from 14th November 2017 (A.O.H.) till 
23rd November 2017 (B.O.H.) . 


On return from leave the above mentioned Judicial Officers will be re -posted to their respective posts . 

Certified under rule 39 exception 2 ( 2) (b ) (i) of M.C.S. ( Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would 
have continued to officiate in their respective posthad they notproceeded on leave during the above period . 


Mumbai, 
dated the 18th November 2017 . 


S. R. YADAV , 
Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade, Mumbai. 


41 TC (H.3.fa .) - 937 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११ , २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १९ ४० 


THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM /A - 185 / LEAVE /49/ 2017. — The ChiefMetropolitan Magistrate , Mumbai, is pleased to grant the 
following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name & Designation 

( 2 ) 


Period of Leave 

( 3 ) 


Ms. S. S. Joshi, 
AdditionalChief Metropolitan Magistrate , 
4th Court, Girgaon ,Mumbai. 


2 


Shri. A. D. Palaspagar, 
Additional Chief Metropolitan Magistrate , 
38th Court, Ballard Pier ,Mumbai. 


3 


Shri J. C. Dhengale , 
Metropolitan Magistrate , 
16th Court , Ballard Pier, Mumbai. 


4 . 


Shri M. P. Bhavsar , 
Metropolitan Magistrate , 
30th Court,Kurla ,Mumbai. 


3 days Earned Leave from 16th November 2017 to 
to 18th November 2017 with permission to suffix 
Sunday on 19th November 2017 and also with 
permission to leave Head Quarter from 15th November 
2017 ( A.O.H.) till 20th November 2017 (B.O.H.). 
9 days Earned Leave from 16th November 2017 to 
24th November 2017 with permission to suffix 4th 
Saturday and Sunday on 25th November 2017 and 26th 
November 2017 respectively and also with permission 
to leave Head Quarter from 25th November 2017 till 
27th November 2017 (B.O.H.). 
3 days Earned Leave from 6th November 2017 to 
8th November 2017 with permission to prefix holiday on 
account ofGuru Nanak Jayanti on4th November 2017 
and Sunday on 5th November 2017 and also with 
permission to leave Head Quarter from 3rd November 
2017 (A.O.H.) till 9th November 2017 (B.O.H.). 
3 days Earned Leave from 20th November 2017 to 
22nd November 2017 with permission to prefix Sunday 
on 19th November 2017 and also with permission to 
leave Head Quarter from 18th November 2017 (A.O.H.) 
till 23rd November 2017 ( B.O.H.). 
3 days Earned Leave from 22nd November 2017 to 24th 
November 2017 with permission to suffix 4th Saturday 
and Sunday on 25th November 2017 and 26th November 
2017 respectively and also with permission to leave 
Head Quarter from 21st November 2017 ( A.O.H.) till 
27th November 2017 ( B.O.H.). 
4 days Earned Leave from 21st November 2017 to 
24th November 2017 with permission to suffix 4th 
Saturday and Sunday on 25th November 2017 and 26th 
November 2017 respectively and also with permission 
to leave Head Quarter from 21 st November 2017 
(B.O.H.) till 27th November 2017 (B.O.H.). 
2 days Commuted Leave on 13th November 2017 and 
14th November 2017 with permission to prefix 2nd 
Saturday and Sunday on 11th November 2017 and 12th 
November 2017 respectively . 


07 


Shri G. R. Taur , 
Metropolitan Magistrate , 
32nd Court, Bandra , Mumbai. 


6 


Shri S. D.Kamat, 
Metropolitan Magistrate , 
43rd Court, Borivali ,Mumbai. 


7 


Shri S. S. Bose, 
Metropolitan Magistrate , 
60th Court ,Kurla , Mumbai. 


On return from leave the above mentioned Judicial Officers are re -posted to their respective posts . 

Certified under rule 39 exception 2 (2 ) (b ) (i) ofM.C.S. (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would 
have continued to officiate in their respective posthad they notproceeded on leave during the above period . 


Mumbai, 
dated the 24th November 2017 . 


S. R. YADAV , 
ChiefMetropolitan Megistrate , 

Esplanade , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 


४ ९ 


THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM /A - 185 / LEAVE /50 / 2017. — The ChiefMetropolitan Magistrate , Mumbai, is pleased to grant the 
following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name & Designation 

( 2 ) 


Period of Leave 

( 3 ) 


1 


Shri. S. J. Biyani, 
Additional ChiefMetropolitan Magistrate , 
5th Court , Dadar ,Mumbai. 


2 


Shri . S. J. Biyani, 
Additional ChiefMetropolitan Magistrate , 
5th Court, Dadar , Mumbai. 


3 


Shri. R. S. Aradhye , 
Additional ChiefMetropolitan Magistrate , 
37th Court, Esplanade , Mumbai. 


3 days Earned Leave from 27th November 2017 to 
29th November 2017 with permission to prefix 4th 
Saturday and Sunday on 25th November 2017 and 
26th November 2017 respectively . 
3 days Earned Leave from 2nd December 2017 to 
4th December 2017 with permission to prefix holiday 
on account of Idd - E -Milad on 1st December 2017 and 
also with permission to leave Head Quarter from 1st 
December 2017 till 5th December 2017 (B.O.H.). 
4 days Earned Leave from 27th November 2017 to 30th 
November 2017 with permission to prefix 4th Saturday 
and Sunday on 25th November 2017 and 26th November 
2017 respectively and to suffix holiday on account of 
Idd - E -Milad on 1st December 2017 and also with 
permission to leave Head Quarter from 24th November 
2017 (A.O.H.) till 2nd December 2017 (B.O.H.). 
4 days Earned Leave from 27th November 2017 to 
30th November 2017 with permission to prefix 4th 
Saturday and Sunday on 25th November 2017 and 26th 
November 2017 respectively and to suffix holiday on 
account of Idd- E -Milad on 1st December 2017 and also 
with permission to leave Head Quarter from 24th 
November 2017 (A.O.H.) till 2nd December 2017 
(B.O.H.). 
3 days Earned Leave from 28th November 2017 to 30th 
November 2017 with permission to suffix holiday on 
account of Idd - E -Milad on 1st December 2017 and also 
with permission to leave Head Quarter from 27th 
November 2017 (A.O.H.) till 2nd December 2017 
(B.O.H.). 


4 


Shri . V.J. Dongre , 
Metropolitan Magistrate , 
46th Court,Mazgaon , Mumbai. 


5 


Shri. V. S.Mane, 
Metropolitan Magistrate , 
71st Court , Bandra , Mumbai. 


On return from leave the above mentioned JudicialOfficers will be re -posted to their respective posts . 

Certified under rule 39 exception 2 (2 ) (b ) (i) of M.C.S. (Pay) Rules, 1981 that above Judicial Officers would 
have continued to officiate in their respective posthad they notproceeded on leave during the above period . 


Mumbai, 
dated the 24th November 2017 


S. R. YADAV , 
Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade ,Mumbai. 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ५-११, २०१८/ आषाढ १४-२०, शके १९ ४० 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ मे २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ-१११८ / प्र.क्र . ०३ / २०१८/ दहा.- श्री . मनु कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे ( महा : आरआरः १९ ८६), प्रधान सचिव ( महसूल, नोंदणी 
व मुद्रांक शुल्क ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना दिनांक १ मे २०१८ पासून भारतीय प्रशासन सेवेच्या अपर मुख्य सचिव श्रेणीत 
स्थानापन्न पदोन्नती देण्यात येऊन , पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना सध्याच्याच पदावर ते पद अपर मुख्य सचिव श्रेणीत उन्नत करून अपर मुख्य 
सचिव, ( महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क ), महसूल व वन विभाग , मंत्रालय, मुंबई म्हणून पुढे चालू ठेवण्यात येत आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक १ मे २०१८ (मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे. 


१ 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . रि . बांदेकर - देशमुख , 


शासनाचे उप सचिव . 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ मे २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक इएसटी २०१८ / प्र.क्र .७५ / दोन.- श्री राजेश त्र्यंबकराव संदानसिंग हे दिनांक १५ मे २०१८ ( म.पू.) रोजी विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय 
येथून कक्ष अधिकारी या पदावरून शासन सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श . मं . नागले , 
कार्यासन अधिकारी . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो . ते. रुग्णालय संकुल इमारत , १० वा मजला, ए विंग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २१ एप्रिल २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक स्वेसेनि-२०१७/ प्र.क्र . २३१/ सेवा- ३. - डॉ . शिवाजी ईश्वरराव नेळगे, वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य केंद्र , तळेगाव ( टा .), जि . वर्धा, 
( वेतन बँड रु. १५६००-३९१०० + ग्रेड वेतन रु . ५४००) हे दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१७ (म.पू.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व. मुं . भरोसे , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ५-११, २०१८ / आषाढ १४-२० , शके १ ९ ४० 


५१ 


. 


कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ मे २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक आकृवि-३५१८ / प्र. क्र . ७१/ १५- ओ.- शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक आकृवि-३६१३/ प्र.क्र .७ ९/ १५- अ, दिनांक २९ 
एप्रिल २०१३ अन्वये खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्याची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट -ब मधील पदावर नामनिर्देशनाने , त्यांनी सदर पदाचा 
कार्यभार ग्रहण केल्यापासून दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. 


. 


अधिकाऱ्याचेनाव 


मूल्य निर्धारण 


मराठी भाषा व 

विहित 
हिंदी भाषा परीक्षा संगणक 
उत्तीर्ण होण्यातून परीक्षा 
सूट 

उत्तीर्ण 


परिविक्षा 
कालावधी 


विहित 
विभागीय 
लेखा परीक्षा 
उत्तीर्ण 


विभागीय 
चौकशीबाबत 
सद्यस्थिती 


अहवाल व 
गोपनीय 


दिर्घ 
मुदतीच्या 
तत्त्वावर 
नियुक्ती 
दिनांक 


अहवाल 
प्रतवारी 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


१ 


श्रीमती वैशाली 
साहेबराव भुसावरे. 


उत्तीर्ण 
६ डिसेंबर 


२७ मे २०१३ ते प्रस्तावित / 
३१ मार्च २०१४ प्रलंबित नाही . 


जुलै 


( २ ) 

( ३ ) 
मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
सूट आदेश दिनांक जुलै , 
८ मार्च २०१६ व 

२०० ९ . 
हिंदी भाषा परीक्षा 
उत्तीर्ण दिनांक २७ 
ऑक्टोबर २०१५ . 


२७ मे २०१३ ते 
२६ मे २०१५ 
३ ९९ दिवस 
वैद्यकीय 


२०१७ . 


२०१६ 


उत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१४ 
ते ११ डिसेंबर २०१४ 


( म.पू. ) . 


कारणास्तव 


असाधारण रजा 


उत्कृष्ट 
९ सप्टेंबर २०१५ 
ते ३१ मार्च २०१६ 


त्यामुळे देय 


दिनांकास समाप्त 


उत्कृष्ट 
१ एप्रिल २०१६ 
ते ३१ मार्च २०१७ 


न होता वाढवून 
दिनांक ३० जून 


२०१६ ( म.नं.) 


उत्कृष्ट 


रोजी समाप्त 


होतो . 


उपरोक्त अधिकाऱ्याला राजपत्रित अधिकाऱ्याकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आली असून 
त्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे . त्यांचा परिविक्षा कालावधीतील 
गोपनीय अभिलेख व कामाचा मुल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे. त्यांचेविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रस्तावित / प्रलंबित नाही. 
उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी वरील विवरणपत्रातील स्तंभ-७ मध्ये 

नमूद 

केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून 
त्यांची स्तंभ -८ मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दिर्घ मुदतीच्या तत्त्वावर पुढे सुरू 
ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


उ . म . मदन , 


शासनाचे अवर सचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 EDITOR : 1/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


